महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ (तां 
संवर्गातील श्री. महेश बापूसाहेब बंडगर, 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
अकोला यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : TRA २०२१/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०मे, २०२२ 


वाचा :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
(2) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या व्यशिअ-२०१५/(३८०/१५)/व्यशि-१, 
दि.३१/०८/२०१६ 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचाळनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तांत्रिक) या संवंर्गातील श्री. महेश बापूसाहेब 
बंडगर यांची दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीकरिता संदर्भ क्र. (2) येथील शासन आदेशान्वये प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अकोला या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-अ (तांत्रिक) या संवर्गातील श्री. महेश बापूसाहेब बंडगर, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
अकोला यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने त्यांचा परिवीक्षाधीन 


कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

श्री. महेश बापूसाहेब बंडगर, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अकोला यांनी परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने 
त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ 
क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 


ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१ 


बडगर, 


प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, 
अकोला 


अ.क्र नाव व पदनाम VY परिवीक्षाधीन | परिवीक्षाधीन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी कालावधी नियमितपणे 

पुढे समाप्त पुढे चालू 

ढकलण्याची | केल्याचा ठेवण्याचा 

कारणे दिनांक दिनांक 

ie | 2 3 | 8 | 4 द 
7 श्री. महेश बापूसाहेब | २६/०९/२०१६ | निरंक । २५/०९/२०१८ | २६/०९/२०१८ 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर 


अधिकाऱ्याची पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ 
फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ 


ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२८१७३५५४८५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


DN: 
AND EI 


PRADEEP SAHEBRAO 5० 
SHIVTARE 


serial 


IMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
NTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, 
tra, 


Date: 2022.06.28 17:38:15 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


f8a656a063523ecdbacsSe75130d8b7a4674a77a2691e4bf215 


7 AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


